श्रध्देय staece बिहारी वाजपेयी बॉटनिकल 
गार्डन, विसापूर ता.बल्लारपूर जि.चंद्रपूर येथे 
“बॉटनिकल गार्डन” चे परिसरात Planetarium 
Dome करीता अनुषंगिक स्थापत्य कामे तसेच 
Acoustic treatment, Furniture व Ancillary या 
कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 

१. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 

दिनांक २०.९.२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 

दिनांक २५.९.२०१९ 
3. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्रक्र.१०/३२७/२०२४-२५ दिनांक २०.८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
श्रध्देय श्री.अटल बिहारी वाजपेयी बॉटनिकल गार्डन, विसापूर ता.बल़्लारपूर जि.चंद्रपूर येथे “बॉटनिकल 
गार्डन” चे परिसरात Planetarium Dome करीता अनुषंगिक स्थापत्य कामे तसेच Acoustic treatment, 
Furniture व Ancillary च्या कामाकरीता रु.४७३.८७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


सदर मूळ अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.२ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) 
दिळेली आहे. 


वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २०.९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र. १३४(१), १३४(२) 
आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.२ येथील दिनांक २५.९.२०१९ च्या 
परिपत्रकान्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार श्रध्देय श्री.अटल बिहारी वाजपेयी बॉटनिकल गार्डन, विसापूर ता.बल्लारपूर जि.चंद्रपूर 
येथे “बॉटनिकल गार्डन” चे परिसरात Planetarium Dome करीता अनुषंगिक स्थापत्य कामे तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9८/फ-९ 


Acoustic treatment, Furniture व Ancillary कामे करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथील नमूद क्र.३ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव, वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.१ चा शासन 
निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.२ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त अधिकार 
विचारात घेता, श्रध्देय श्री.अटल बिहारी वाजपेयी बॉटनिकल गार्डन, विसापूर ता.बल्लारपूर जि.चंद्रपूर येथे 
“बॉटनिकल गार्डन” चे परिसरात Planetarium Dome करीता अनुषंगिक स्थापत्य कामे तसेच Acoustic 
treatment, Furniture व Ancillary च्या कामाकरीता रु.४७३.८७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” (Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खाळील अटीच्या अधीन 
राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
उपरोक्त नमूद अंदाजपत्रकातील कामे सुरू करण्यापूर्वी स्थापत्य व विद्युत विषयक कामांना वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २०.९.२०१९ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक 
२५.९.२०१९ मधील परिपत्रकातील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता असल्याची 
खातरजमा करावी. तसेच उपरोक्त नमूद अंदाजपत्रकातील कामे हे निसर्ग पर्यटन या योजनेत 
समाविष्ठ असल्याची खातरजमा करावी. 

२. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

३. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

४. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामाचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

७. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

८. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

९. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात 
यावा. 

१०.ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 
मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 

११.सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) कायदा १९८० मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही तसेच सर्वोच्च 
न्यायालय/उच्च न्यायालय/केंद्र शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक 
सुचना/आदेशाची अवहेलना होणार नाही, याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9८/फ-९ 


१२.वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०२४ व २५.७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने 
वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
१३.शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात 
नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 
१४.कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 
सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक 
२०.९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग-५ 
परि.क्र.१३४ (१), १३४ (२) आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. 
संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ 
कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी 
तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले 
वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०४१८१९२६९९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEK VISAY 
HOSHING 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
४. उपसंचालक (बफर), ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन फ-२/ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9८/फ-९ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9८/फ-९/दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे सहपत्र 
प्रपत्र-अ 


NAME OF WORK :- PROVIDING ACCOUSTICAL TREATMENT, FURNITURE & ANCILLERY WORK 
FOR PLANETARIUM BUILDING AT SHRADHEY SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE BOTANICAL 
GARDEN VISAPUR. TAH. BALLARPUR, DIST. CHANDRAPUR 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Norm 

¥ 
wise 

Qty |Units| Rate | Per | | 

a ही._____ 


s (Unit / Rate Rs. Per 

m/M/Lump sum etc. 
[ne a mee 
| [Ron कळक Bulag Proper Gut Up Aves) | 
लेड ra लाड काळ्या अल्या el 
| 6. Foca) sam) | 2956%% | 
prota U8 ७५००७ Sub-Totacts) | 
| [)Fuetcaspineting | A 
[eBiodigester | ७ ||| 
| 1a)RainootWaterHaresing | NA 
| होकणफाणककळफ | ७७ (|| 
| | (iFumiture | Considered in detailed Estimate 
ele 


6589146.00 


34495135.00 


Electrification a a 
1111117700 =) 


— 
a 
a_i 
| 
हळ व्या | 

a कका बया =e 
a el 
ed | 

ia 1 ळा 
मळ वका डळ कमा कळा 
P| फळ्णस्ष्ध्ा | (| 
७७१००७७ ७ WA 
 कण्काणामळेखा | | 
ळक | (| 
छक्का | (| 
काकण | 1 
[un Sotinestgaton | — 
nec Draco Wok) | 
sw toe 

a 


————— ण नी 
at a aes Vl 
F | ilunsercrounvetr tak eraiwaterHanesing | AreagvEvige | 
| कणवता डणव2& Pump Howe | =| —Aeagyexias | 
[tal Pairs. Seupure | ळळक | अश | अऊळळ 
 ळोळककक् (| “र 
| शेषन spay Demand ses | ines | ढळळ | ळळ 
[| छळले 
a (a (| SNES 
ry ae याही 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9८/फ-९ 


[1 [1 [1 aaa 
कळ | कळतो ळअळळ | 
७800 | ळण) ब्हारळण् | 
0 | 5७) | एक्शळळ 
Architecture Serices (3 To 5% Pts. (3.5 %) |Add | 3.0% जा (P) | 1045297.00) | 


— Centage 5% for Charges (if any for other Dept. work Add | — S%jon(P) | 1742162.00) | 
[आळ | |e) | ७७७ | 
[| [| 
2 


Digitally signed by VIVEK VAY HOSHING 


12602957487084g5f8e27RSOIABP, 
:3763a845a8edf9b9dde07#42d90c6bc17db755d4af91632f6cOb67 
4001, st=MAHARASHTRA, 


setiaNumber=3b 1afe499c808783201bb017e492217356ccSedc76102eBH887H9267 
त: K VAY HOSHING 


VIVE! 
Date: 2024.09.04 18:21:46 +05'30 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


